न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 


विनंतीनुसार बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.१६४/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- १७ सप्टेंबर, २०२०. 


शासन sear :- 


महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त कार्यरत 


संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 


गट-अ, गट-ब आणि गट-क संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद अधिकारी/कर्मचारी यांची 


त्यांच्या नावापुढे नमूद केलेल्या ठिकाणी विनंतीनुसार बदली करण्यास शासन मान्यता देण्यात 


येत आहे. 
अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नांव पदनाम कार्यरत विनंतीनुसार बदली 
न्यायसहायक । नंतरची न्यायसहायक 
वैज्ञानिक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
प्रयोगशाळा 
| श्रीमती शुभांगी नरेश | सहायक संचालक | औरंगाबाद नांदेड 
देवणीकर 
२ श्री.रा. शां. माळी सहायक संचालक मुंबई पुणे 
3 _श्रीमतीध. स. सिन्हा | सहायक संचालक पुणे मुंबई 
|| श्री. प्र.आ. खंदारे सहायक नाशिक मुंबई 
रासायनिक 
विश्लेषक 
५ श्री. यो. मा. भोसले सहायक कोल्हापूर पुणे 
रासायनिक 
विश्लेषक 
६ श्री. जितेंद्र मा. सहायक मुंबई पुणे 
जावळे रासायनिक 
विश्लेषक 
श्री. रा. ज. वंडेकर | वैज्ञानिक सहायक कोल्हापूर मुंबई 
८ | श्री. चतरसिंग विठ्ठल | वरिष्ठ लिपिक धुळे औरंगाबाद 
TST 
Q श्री.र. रा. कोकरे वरिष्ठ लिपिक नांदेड सोलापूर 


शासन आदेश क्रमांकः एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.१६४/पोल-४, 


२. सदर शासन आदेश हा बदली अधिनियम-२००५ मधील प्रकरण दोन कलम ४ (४) व (५) 


अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरून सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमीत करण्यात 
येत आहे. 


३. उपरोक्त तक्त्यातील नमूद अधिकारी/कर्मचारी यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू 


होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि सदर अधिकारी/कर्मचारी 


यांनी बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. तसेच सदर आदेशाच्या अंमलबजावणीचा 


अनुपालन अहवाल संचालनालयाने झासनास तात्काळ सादर करावा. 


४. उपरोक्त तक्त्यातील नमूद अधिकारी/कर्मचारी यांची बदली विनंतीनुसार असल्याने 


त्यांना नियमानुसार बदली प्रवास भत्ता/ पदग्रहण अवधी इ. अनुज्ञेय असणार नाही. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१७१५२८२४९०२९ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Si th Vi t Poti 
S th DN: c=IN, ०७ it OF Mah: ht =H 
omnatn 11 1.1 य 
2.5.4.20=4d677dcd1bc3bed55a48ddbdaad925a6651¢5d43. 
12d84cf305d3ff791ea7F16, 
serialNumber=17e9c3c1 ef20b007fefc5a1f1 ecOe69f061648d 
a Sa al O a re 4f897d5822e9f0e56899502e0, 5९ h Vasant Potare 
Date: 2020.09.17 15:31:30 +05'30' 
अंतर 
अवर सचिव, गृह विभाग 


प्रति, 
१. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नाशिक, औरंगाबाद, 
कोल्हापूर, पुणे, नांदेड 
४. उपसंचालक,लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, सोलापूर/धुळे 
५. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.१६४/पोल-४, 


८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सोलापूर, धुळे, 
नांदेड 

९. उपरोक्त नमूद सर्व अधिकारी/कर्मचारी (न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत) 

१०.निवड नस्ती/गृहविभाग (पोल-४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


